५८ व ५९ व्या महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट 
पुरस्कार सोहळ्याच्या आयोजनाकरीता 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मचिम-२०२४/प्र.क्र.६६/सां.का.१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०२४ 
वाचा : १. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. पुरक-२०११/प्र.क्र.१५०/सां.का.४, 
दि.१३.०४.२०१२ 
२. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. शांजीपु १८२२(१३)//प्र.क्र.३८५/सां.का.४, 
दि.२२.११.२०२२. 
३. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. राजीपु १९२२(१३)/प्र.क्र.३८६/सां.का.४, 
दि.२२.११.२०२२. 
४. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.६८८/सां.का.४, 
दि.१३.०२.२०२४ 
५. सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ 
यांचे क्र. संकीर्ण-२०२४/म. रा. F/T. वि./१२/२२९, दि.१८.०७.२०२४व 
दि.०६.०८.२०२४ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना : 

उपनिर्दिष्ट १, २ व ३ अन्वये मराठी चित्रपट पुरस्कार व जीवन गौरव पुरस्कार चित्रपट क्षेत्राशी 
निगडीत गठीत केलेल्या समितीमार्फत नावे निश्चित केलेल्या व्यक्‍तींना दिले जातात. आता, ५८ व ५९ व्या 
महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार व पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या 
अखत्यारितील महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, गोरेगाव, मुंबई यांच्याद्वारे 
करण्यात येणार आहे. सदर महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार व पुरस्कार वितरण आयोजनावरील 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय : 

सन २०२०, सन 2029 या वर्षातील अनुक्रमे ५८ व ५९ वा चित्रपट पुरस्कार A सन २०२३ चा 
“चित्रपती व्ही. शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार” व “चित्रपती व्ही. शांताराम विशोष योगदान पुरस्कार” 
आणि “स्व. राजकपूर जीवन गौरव पुरस्कार” व “स्व. राजकपूर विशेष योगदान पुरस्कार” माहे ऑगस्ट, 
२०२४ रोजी मुंबई येथे आयोजित होणाऱ्या पुरस्कार वितरणास व पुरस्कार वितरण सोहळा यावर 
खालीलप्रमाणे नमूद एकूण खर्च रुपये ४,६३,१९,८३५/- (रुपये चार कोटी त्रेसष्ट लक्ष एकोणीस हजार 
आठडो पस्तीस फक्त) इतक्या रकमेस या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र बाब रक्‍कम 

ae: {| ; पुरस्कार रक्‍कम रुपये ९८,००,०००/- 

२. आयोजन खर्च रुपये ३,६५,१९,८३५/- 
एकूण | रुपये ४,६३,१९,८३५/- 


शासन निर्णय क्रमांकः मचिम-२०२४/प्र.क्र.६६/सां.का.१ 


०२. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक झेडडी-०२, २२०५ कला व संस्कृती (००) १०२, कला संस्कृती 
प्रचालन (०३) (०१) मराठी चित्रपट महोत्सव (२२०५ १५४३) ०५-बक्षिसे व ५०-इतर खर्च "या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०८१४१८१९३२९१२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANIROODHA 
SURYAKANT DESHPANDE 


(अनिरुध्द सू. देशपांडे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
४. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-एक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. महाळेखापाल ( लेखापरीक्षा )-एक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. अवर सचिव (अर्थसंकल्प) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती - सां.का.१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


